मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून हेलीकॉप्टर भाडे तत्वावर 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विज्ा १ ब. 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १. झासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०११६/प्र.क्र.२२/विश्ा १ ब, दि. ३०.१.२०१६ 
२. झासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा १ ब, 39 मार्च, २०१८ 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं /२१- 
आअ/१९५/हेलिकॉप्टर/१४४/२०१७,दिनांक २०.०२.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


मे.पवन हंस हेळीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई व पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामध्ये दिनांक २२ मार्च, २०१६ ते २१ मार्च, २०१८ या दोन वर्षाकरीता हेळीकॉप्टर भाडे तत्वावर 
घेण्याकरीता करार करण्यात आला होता. नक्षलग्रस्त भागात पोळीस दलाचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत 
वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. 
साठी दिनांक २२ मार्च, २०१८ ते दिनांक २१ मार्च, २०१९ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सद्याच्या 
दराने हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याबाबतची मुदतवाढ संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आली होती. अपर पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
च्या पत्रान्वये अन्वये आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या काळात नक्षलग्रस्त 
अतिसंवेदशील भागात पोलीस पथके, ईव्हीएम मश्ीन्सची ने-आण करणे, नक्षलविरोधी 
अभियानादरम्यान पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना तातडीची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणे 
त्याचप्रमाणे मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांची ने-आण करणे याकरीता दि. २२ मार्च, २०१९ ते 
दि.२१ मार्च, २०२० या कालावधीकरीता सद्याच्या दराने हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याबाबत 
मुदतवाढीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागानी 
दि.२२.०३.२०१९ ते दि.२१.०९.२०१९ या कालावधीकरीता सद्याच्या दराने हेलिकॉप्टर भाडयाने 
घेण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार दि.२२.०३.२०१९ ते दि.२१.०९.२०१९ या 
कालावधीसाठी सद्याच्या दराने नक्षलग्रस्त भागात पोळीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच 
जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे 
तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी हेलिकॉप्टर भाडे 
तत्वावर घेण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विझ्ा १ ब. 


शासन निर्णय :- 

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या काळात नक्षलग्रस्त 
अतिसंवेदशीलळ भागात पोलीस पथके, ईव्हीएम मज्ञीन्सची ने-आण करणे, नक्षलविरोधी 
अभियानादरम्यान पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना तातडीची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणे 
त्याचप्रमाणे मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांची ने-आण करणे याकरीता व त्याचप्रमाणे सन २०१६ 
मध्ये झालेल्या दर करारानुसार मे.पवन हंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांच्याकडून दिनांक २२ मार्च, 
२०१८ ते दिनांक २१मार्च, २०१९ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्यात आले 
होते. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिलेल्या अभिप्रायानुसार हेलिकॉप्टर भाडयाने घेण्याबाबत 
सद्याच्या दरानेच दि. २२ मार्च, २०१९ ते दि.२१ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९६/१९/व्यय-७, 
दि. १९.०३.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेतांक २०१९०३२९१४२५१०९७२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Damodar Patil 


Vi 1 a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab 10bb4279 
D Mm d r p ti | 3fc26e3838113296e7ff812051f6f, cn=Vijay Damodar 
a Oda a Patil 
Date: 2019.03.29 14:28:11 +05'30' 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, 


Co 
— 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा १ ब. 


सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया, 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया, 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, 

गृह विभागातील सर्व अधिकारी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवडनस्ती (विशा-१ब) 


<2 ६ ७ <£2 


१० 
११9 
१२ 
१३ 


“O20 20 
MO fC C 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 


-0 
wae ve Sa Tre Se TOOL व SSO SS Sl a Sa Ca 


22 
23 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


